RNINo. MAHBIL/ 2012/ 47985 
Regn. No . L / RNPIPNCE/ W / 132/ 2013 
www .dgps.maharashtra . gov. in 


FREta 
N 


XXHD 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - २७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४, २०१५ / आश्विन १६ - २२ , शके १९३७ 


[ पृष्ठ १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक सावि / ग्रापं/ १/ आरआर- ४ / २०१५. मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ /जिपपंस -२०१५/ प्र. क्र . ३२ / का . ८ , 
दिनांक ४ जून २०१५ अन्वये प्राप्त कार्यक्रमानुसार व महाराष्ट्र पंचायत समित्या निवडणूक नियम, १९६२ मधील नियम (६०) १ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, तुकाराम मुंढे, जिल्हाधिकारी, सोलापूर याद्वारे खाली नमूद केलेला सदस्य त्यांचे कायमचे पत्त्यासह त्यांचे नावासमोर नमूद 
केलेल्या गणातून पंचायत समितीवर निवडून आले आहे असे प्रसिद्ध करीत आहे. त्यांचे नाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर आज दिनांक 
४ जुलै २०१५ रोजी सकाळी ११. ०० वाजता प्रसिद्ध केले आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . पंचायत समितीचे नाव निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव गणाचा क्रमांक व नाव 

कायमचा पत्ता 


श्री . तेली अजयकुमार लक्ष्मण 


११७- कुंभारी 


पंचायत समिती, 
दक्षिण सोलापूर . 


मु . पो . कुंभारी, तालुका दक्षिण 
सोलापूर , जिल्हा सोलापूर . 

तुकाराम मुंढे, 
जिल्हाधिकारी , सोलापूर . 


सोलापूर , ४ जुलै २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक नवि / आरआर- १९७३ / २०१५.-- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम , २००९ मधील नियम 
७- क तरतुदीअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , शेखर गायकवाड, जिल्हाधिकारी, सांगली या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , सांगली 
जिल्ह्यातील तासगाव नगरपरिषदेच्या दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ रोजीच्या घेतलेल्या विशेष सभेमध्ये अध्यक्ष म्हणून साळुखे सुशिला प्रकाश ह्या 
निवडून आलेल्या आहेत. 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी, सांगली. 


सांगली, ३ ऑक्टोबर २०१५. 


( १ ) 


एच- ४८३, भाग एक - अ ( पु. वि . पु.) - २६ - १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS . PRISON COMPOUND . YERAWADA . PUNE - 411 006 AND PUBLISHE 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE. 


